विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत Connecti ng 
regional offices through video 
conferencing unit for effective 
communication and monitoring’ of 
schemes या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांना 
मंजुरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०१९/प्र.क्र.७५/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ११/२/२०२१ 
वाचा- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.४०. F.No. 98020/02(43)/2099-SG-II 
दिनांक ३०.१२.२०११ 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक विकेस २०११/ प्र. क्र. १८/ का१९ 
दि. २६ एप्रिल २०१२ 
३. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक विकेस २०१२/ प्र. क्र. १४१/ का१९ 
दि. ७ फ़ेब्रुवारी २०१३ 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
२७५(१ अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत 
असते. या योजनांतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालये व्हीडीओ 
कॉन्फरंन्सींगव्दारे जोडणे याकरिता Connecting regional offices through video conferencing unit 
for effective communication and monitoring of schemes ही रु.१००.०० लक्ष किंमतीची योजना केंद्र 
शासनाकडे प्रस्तावित करणेत आली होती. 
२. आदिवासी विकास विभागाकडुन आदिवासी समाजाच्या कल्याणाकरिता विविध योजना राबविल्या 
जातात. सदर योजना राज्यस्तरावरुन आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक, 
सर्व अपर आयुक्त, सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक, शबरी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांच्यामार्फत 
राबविण्यात येतात. योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये समन्वय रहावा, निधीचा योग्य वापर व्हावा, गरजु 
लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता विभागांतर्गत नियमित आढावा बैठका आयोजित केल्या जातात. 
तसेच केंद्र शासन व राज्य शासनाचे विविध विभाग शासनाच्या विविधांगी कामांच्या अनुषंगाने सातत्याने बैठका 
आयोजित करित असतात. याकरिता video conferencing च्या माध्यमातून जलद संपर्कव्यवस्था उभी करणे 
व त्याच्या माध्यमातुन आदिवासी विकास विभागातील सर्व कार्यालये एकमेकांशी जोडणे ह्या मुख्य उद्देशाने 


Connecting regional offices through video conferencing unit for effective communication and 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०१९/प्र.क्र.७५/का.१९ 


monitoring of schemes हा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी केंद्र 
शासनाने मान्यता देऊन अंमलबजावणीकरीता रु.१००.०० लक्ष इतका निधी मंजुर केला आहे. संदर्भ २ येथील 
शासननिर्णयान्वये सदर निधी आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला असुन 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांनी हा निधी आहरीत केला आहे. संदर्भ ३ येथील शासननिर्णयान्वये योजना 
राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करणेत आल्या आहेत. तथापि, योजनेची अंमलबजावणीकरिता 
निवड करणेत आलेल्या संस्थेकडुन योजना राबविण्याबाबत कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. सबब, आता 
योजना कार्यान्वित करणेकरिता संदर्भ ३ येथील शासननिर्णय अधिक्रमित करुन नव्याने मार्गदर्शक सुचनांना 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 

video conferencing व्या माध्यमातून जलद संपर्कव्यवस्था उभी करणे व त्याच्या माध्यमातुन 
आदिवासी विकास विभागातील सर्व कार्यालये एकमेकांशी जोडणे या करीता विषेश केंद्रीय सहाय्य 
योजनेंतर्गत मंजूर “Connecting regional offices through video conferencing unit for effective 
communication and monitoring of schemes” या रु 900.00 लक्ष इतक्या योजनेच्या मार्गदर्शक 
सुचनांना मंजुरी देण्याकरीता निर्गमित करणेत आलेला दिनांक ७ फ़ेब्रुवारी २०१३ चा शासननिर्णय अधिक्रमित 
करुन सोबतच्या परिशिष्ट १ नुसार सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांना मंजुरी प्रदान करणेत येत आहे. 


२. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत अंमलबजावणी 
यंत्रणेमार्फत त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
be हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१२११०२५२८४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Satish Vithalrao 
Kove 


371610005९&5 


4930742677. 
n=Satish Vithalrao Kove 
+05'30' 


(सतिश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. सचिव,आदिवासी विकास,मंत्राळय,मुंबई 

आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०१९/प्र.क्र.७५/का.१९ 


. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
. महाव्यवस्थापक, आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक, 


महाव्यवस्थापक,ऱबरी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 


. सर्व सहसचिव/उपसचिव ,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
g. 


सर्व अपर आयुक्‍त ,आदिवासी विकास,नाशिक 


१०.सर्व प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास 
११.संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०१९/प्र.क्र.७५/का.१९ 


परिशिष्ट -१ 
विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत मंजूर योजना 


योजनेचे नांव 


Connecting regional offices through video conferencing unit for 
effective communication and monitoring of schemes 


हेतू /उद्येश 


आदिवासी विकास विभागातील प्रशासकीय कार्यालये ॥060 conferencing 
च्या माध्यमातून जोडली जातील. त्यामुळे जलद संपर्कव्यवस्था उभी राहुन 
MoTA तसेच शासनाच्या नियमित vo मध्ये कार्यालयातूनच सहभागी होता 
येईल, त्यामुळे वेळेची बचत होवून कामास गती प्राप्त होईल. 


मंजुर निधी 


विशेष केद्रीय सहाय्य योजनेतर्गत मंजुर रु.१००.०० लक्ष 


कालावधी 


शासननिर्णय निर्गमित झाल्यापासुन ६ महिन्यात प्रक्रिया पुर्ण करणे व त्यानंतर 
पुढील किमान ५ वर्षे व्यवस्था कार्यरत ठेवणे 


लाभार्थी / युनिट संख्या 


एका कार्यालयाच्या युनीट करिता येणा-या अंदाजित खर्चानुसार मंजुर 
निधीकरिता कार्यालयांची संख्या ठरविण्यात यावी. 


खर्चाचे सविस्तर 
अंदाजपत्रक 


एकूण खर्च -रु.१००.०० लक्ष 
प्रकल्प किमतीच्या 2 % निधी सनियंत्रण व मूल्यमापना साठी वापरला जाईल 


अंमलबजावणी अधिकारी 


निवड झालेली पुरवठादार संस्था व संबंधित कार्यालय 


नियंत्रक अधिकारी 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक 


निधी वितरण कार्यपद्धती 


सदर निधी आयुक्‍त आदिवासी विकास ,नाशिक यांच्या मार्फत Gem प्रणालीद्वारे 
निवड झालेल्या पुरवठादार संस्था यांना वर्ग करण्यात येईल. 


| fo) 


राबविण्याची कार्यपध्दती 


«७ आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांच्या स्तरावर खालीलप्रमाणे 
संनियंत्रण समिती गठीत करणेत येईल. 

«७ आयुक्त, आदिवासी विकास 
«७ आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
«७ महाव्यवस्थापक,आदिवासी विकास महामंडळ 
« सर्व अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास 
७ ४ प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास 
«७ उप आयुक्त,प्रशासन, आयुक्तालय, आ.वि. 


- अध्यक्ष 
- सदस्य 
- सदस्य 

- सदस्य 

- सदस्य 
-सदस्य सचिव 


«७ संनियंत्रण समिती ही योजनेच्या अंमलबजावणी संबंधित निर्णय घेणारी 
सर्वाच्च समिती असेल. योजना अंमलबजावणीबाबत सर्व बाबींसंदर्भात 
निर्णय घेण्याची जबाबदारी समितीची असेल. त्यानुषंगाने एका 
कार्यालयामध्ये व्हीडीओ कॉन्फरंन्सींग सुविधेची संस्थापना करावयाची 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०१९/प्र.क्र.७५/का.१९ 


झाल्यास त्याकरिता ळागणारे साहित्य (equipments) व त्याकरिता 
येणारा किमान अंदाजित खर्च याचे अंदाजपत्रक तज्ञांकडुन तयार करुन 
घेईल व त्यानुषंगाने Gem प्रणालीद्वारे खरेदी करण्यासाठीच्या 
साहित्याची/ यूनिटची संख्या, कार्यालयाची संख्या, साहित्याचे 
specification, साहित्याची गुणवत्ता व दर्जा नेटवर्क जोडणी इ. व इतर 
बाबी याबाबतचा निर्णय घेईल. 

GeM प्रणालीद्वारे होणारी खरेदी आदिवासी विकास विभागाचा Gem 
प्रणाली खरेदी बाबतचा शासन निर्णय क्र. शाआझा-२०१७/ 
प्र.क्र.३८६/का-१३ दि. ०९.११.२०१७ व उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र.भाख-२०१४/प्र.क्र.८२/भा-॥/उद्योग-४ 
दि.०१.१२.२०१६ आणि दिनांक २४.०८.२०१७ यानुसार करण्यात येईल. 
Gem प्रणाली अंतर्गत अंतिम होणारी पुरवठादार संस्था सर्व साहित्याचा 
पुरवठा व स्थापना॥1518॥8101) विहीत मुदतीत करतील. सदर मुदत 
समिती ठरवुन देईल. 

Video Conferencing साठी लागणारे सर्व साहित्य पुरविण्याची 
जबाबदारी पुरवठादार संस्थेची राहील. 

Video Conferencing चालविण्यास F handliin g साठी आवश्यकते नुसार 
कार्यालयामधील कर्मचारी/अधिकारी यांना संस्थे द्वारे तांत्रिक प्रशिक्षण 
देण्यात येईल. 

Video 0०॥७७॥७॥19 च्या देखभाल व दुरुस्ती किमान ५ वर्षे AMC 
(Annual Maintenance contract) संबंधित संस्थे द्वारे केळे जाईल. 
ज्यासाठी अतिरिक्‍त तथा वेगळयाने रक्‍कम अदा करण्यात येणार नाही. 
पुरवठादार संस्थेद्वारे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती अहवाल संबंधित 
कार्यालया द्वारे आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक यांना सादर करतील. 
प्रथम वर्षाचा नेटवर्क जोडणीचा खर्च या योजनेतून खर्च करण्यात येईल. 
एक वर्षानंतर नेटवर्क जोडणीचा खर्च संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्या 
स्तरावरील कार्यालयीन खर्चा मधून भागविण्यात यावा. 

योजनेच्या मुल्यमापन व संनियंत्रणाची कार्यपद्धती समितीकडुन 
ठरविण्यात येईल. 

योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने योजनेमध्ये काही बदल 
करावयाचे असल्यास त्याबाबतचे अधिकार उपरोक्त समितीस आहेत. 
तथापि, अंमलबाजावणीबाबत काही धोरणात्मक बाब उद्भवल्यास समिती 
शासनाकडुन मार्गदर्शन घेईल. 


i १3 


अटी व शर्ती 


ज्या कार्यालयामध्ये सद्यस्थितीत Video conferencing ची सुविधा 
उपलब्ध नाही अशा कार्यालयांची निवड समितीने करावी. 

पुरवठादार संस्थे सोबत Video conferencing बाबत पुढील ५ वर्ष 
॥॥॥0/देखभाल करार केला जाईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०१९/प्र.क्र.७५/का.१९ 


Video conferencing स्थापना (Installation) नंतर ते handling साठी 
प्रशिक्षण पुरवठादार संस्थेद्वारे दिले जाईल. 

Video conferencing बंद झाले, चालण्यास अडचण आल्यास संस्थेद्वारे 
त्याची दुरुस्ती, देखभाल व पर्यायी नवीन machine बसवून देणे. 

सदर योजनेच्या प्रगती बाबत प्रगती अहवाल आयुक्‍त आदिवासी विकास 
यांचे कडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 

अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने केलेल्या कामाचा पूर्तता अहवाल व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. 

योजनेची अंमलबजावणी करण्याऱ्या यंत्रणेने छायाचित्रे काढून खर्च 
अहवालासोबत संबंधित कार्यालय यांना सादर करावी. प्रकल्पाची 
छायाचित्रासह अहवाल तयार करून देणे संबंधित संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. तसेच योजने विषयी सर्व माहिती उदा. योजनेचे महत्व, फायदे, 
फोटो, यशोगाथा ई अनुषंगिक माहिती आदिवासी विकास विभागच्या 
वेबसाईट वर प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयांची राहील 


१२ 


फलनिष्पत्ती 


आदिवासी विभागातील प्रशासकीय कार्यालये video conferencing च्या 
माध्यमातून जोडली जातील. त्यामुळे जलद संपर्कव्यवस्था उभी राहुन 
MoTA तसेच शासनाच्या नियमित vo मध्ये कार्यालयातूनच सहभागी 
होता येईल, त्यामुळे वेळेची बचत होवून कामास गती प्राप्त होईल 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


